स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत..... 
श्रीमती हिना राठोड, सहायक आयुक्त, गट-अ, 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग. 


& 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमसीओ-२०२३ /प्र.क्र.३६७/नवि-१४(२), 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ जानेवारी,२०२४. 


संदर्भ:- १. श्रीमती हिना राठोड यांचा दि.३१.१०.२०२३ रोजीचा स्वेच्छा निवृत्तीचा अर्ज. 
२. उपायुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग यांचे दि.०१.११.२०२३ रोजीचे पत्र. 
३. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे पत्र क्र.नपप्रसं/वे.नस्ती/२०२३/कक्ष-१/६९०५,६९०६ 
दि.१३.१२.२०२३ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र प्रशासकीय सेवेतील श्रीमती हिना राठोड, सध्या कार्यरत सहायक आयुक्‍त, गट-अ, 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग यांना त्यांच्या दि.३१.१०.२०२३ रोजीच्या अर्जास अनुलक्षून 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६५ मधील तरतूदीनुसार दि.३१.०१.२०२४ 
A) पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्त होण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. श्रीमती हिना राठोड, सहायक आयुक्‍त, गट-अ यांचेविरूध्द कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी 
प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसल्याबाबत व शासकीय देणे नसल्याबाबतचे विभागीय आयुक्त कार्यालय, 
कोकण विभाग व नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने संदर्भ क्र. २ व ३ येथील दि.०१.११.२०२३ व 
दि.१३.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्रमाणित केलेले आहे. 
श्रीमती राठोड यांच्याविरूध्द भविष्यात कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू झाल्यास अथवा 
त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय येणे बाकी असल्याचे आढळल्यास ते त्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या 
देय रकमांमधून निययमोचित पध्दतीने शासनास अदा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून त्यांना स्वेच्छा निवृत्त 
होण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३११५०२२१३८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK KASHINATH र 
LAKKAS पणा 
(अ. का. लक्कस) 
शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
श्रीमती हिना राठोड, सहायक आयुक्‍त, गट-अ, विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एमसीओ-२०२३ /प्र.क्र.३६७/नवि-१४(२) 


प्रतिलिपी : - 

. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, नवी मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण 

महालेखापाल १(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल १(लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

५. निवडनस्ती (नवि-१४). 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


